अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषदेने 
दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन शैक्षणिक 
वर्ष २०२३-२४ करिता खाजगी विना 
अनुदानित व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या 
संस्थांना विविध मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्र.मान्यता-२०२३/प्र.क्र.६३/तांशि-४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा चौक राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: १९ जुले, २०२३. 


वाचा : संचालक, तंत्र शिक्षण यांचे पत्र क्र.२/एनजीसी/ओआयसीटीई-मान्यता(२) 
/२०२३/६०९, दि.११.०७.२०२३. 


प्रस्तावना :- अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, नवी दिल्ली यांनी दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन 
राज्यात नवीन संस्था सुरू करणे तसेच विद्यमान विनाअनुदानित संस्थांमध्ये नवीन अभ्यासक्रम, 
प्रवेश क्षमतेत वाढ /घट, अभ्यासक्रम बंद, अभ्यासक्रमाच्या नावात बदल, संस्थांचे विलिनीकरण 
करणे इ. साठी कायम विनाअनुदानित व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या संस्थाना द्यावयाच्या 
मान्यतेबाबत संचालक, तंत्रशिक्षण यांनी संदर्भाधीन दि.११.०७.२०२३ रोजीच्या पत्रान्वये 
प्रस्तावित केळे आहे. 

संचालक, तंत्रशिक्षण यांनी प्रस्तावित केल्याप्रमाणे शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ पासून 
सोबतच्या Annexure A ते € मधील संस्थांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे शासन मान्यता 
देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, नवी दिल्ली यांनी दिलेल्या मान्यतेस 
अनुसरून संचालक, तंत्र शिक्षण यांनी प्रस्तावित केल्याप्रमाणे, शैक्षणिक वर्ष २०२३-२०२४ पासून 
खालील तक्त्यात दर्शविल्यानुसार Annexure A ते E मधील नमूद संस्थांना प्रचलित अटी व 
शर्तीच्या अधीन राहून शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे :- 


अ.क्र अर्ज / प्रस्ताव सहपत्र 
षि . | अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, नवी दिल्ली यांच्या मान्यतेस अनुसरुन | Annexure A 
शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ पासून २ नवीन संस्थांना शासन मान्यता देण्यात 
येत आहे. 
ie i. | अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद, नवी दिल्ली यांनी दिलेल्या मान्यतेस | Annexure B 
अनुसरुन विद्यमान विनाअनुदानित शौक्षणिक संस्थांतील सध्या सुरू 
असलेल्या अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश क्षमतेत वाढ, नवीन अभ्यासक्रम सुरू 
करणे इ. साठी शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 
दिं . | विद्यमान विनाअनुदानित शैक्षणिक संस्थेतील अभ्यासक्रम बंद करणे, | Annexure C 
तुकडी बंद करणे, सध्या सुरू असलेल्या अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश क्षमतेत 
घट करण्यासाठी झासन मान्यता देण्यात येत आहे. 
iv. | विद्यमान विनाअनुदानित शैक्षणिक संस्थेतील सध्या सुरू असलेल्या | Annexure D 
अभ्यासक्रमाच्या नावात बदल करण्यासाठी शासन मान्यता देण्यात येत 
आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः मान्यता-२०२३/प्र.क्र.६३/तांशि-४ 


अ.क्र अर्ज / प्रस्ताव सहपत्र 
v. | एकाच व्यवस्थापनामार्फत सुरू असलेल्या संस्था विलिन [॥॥&98॥॥] | Annexure E 
करण्यासाठी शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


अटी व शार्ती:- 


१) सदर मान्यता कायम विना अनुदान तत्वावर राहील. 


२) प्रस्तुत बाबतीत अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेने विहित केलेल्या तसेच दि.२१ मे, 
१९८३ च्या शासन निर्णयान्वये विहित केलेल्या अटींची पूर्तता करणे संबंधित संस्थेस 
बंधनकारक राहील. 

३) शासनाने विहित केलेल्या तसेच अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, नवी दिल्ली यांनी 
विहित केलेल्या सर्व अटी व शर्ती मान्य असल्याबाबत संस्थेस करारनामा करावा लागेल. 
तसेच संबंधित कागदपत्रांची आणि औपचारिक बाबींची पूर्तता संचालक, तंत्रशिक्षण, 
महाराष्ट्र राज्य यांच्या संमतीने समाधानकारकरित्या करण्यात येईल. 


४) संबंधित खाजगी संस्थेने संचालक, तंत्र शिक्षण यांचेकडे आव्यक ती संचीत ठेव संयुक्‍त 
खात्यात भरुन इतर कायदेशीर बाबींची पूर्तता करावी. 


५) सदर पदवी व पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमाचे प्रवेश शासनाने मान्य केलेल्या संबंधित 
अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश नियमानुसार /पद्धतीनुसार करण्यात येतील. 


६) शुल्क नियामक प्राधिकरणाने विहित केलेल्या शिक्षण झुल्कापेक्षा जास्त शुल्क संबंधित 
संस्थांनी आकारल्यास त्या संस्थांवर महाराष्ट्र एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूशन (प्रोहिबिशान 
ऑफ कॅपिटेशन फी) अँक्ट, १९८७ अनुसार कारवाई करण्यात येईल. 


७) संस्थेने अभ्यासक्रम चालविण्यास पूर्णवेळ शिक्षकवृंद व इतर तांत्रिक कर्मचारी शासन 
नियमाप्रमाणे नियुक्‍त करावेत. त्यांना नियमानुसार वेतन व भत्ते कर्मचाऱ्यांना देण्यात यावेत 
तसेच शिक्षकवृंद व इतर कर्मचाऱ्यांच्या वेतन व भत्ते इत्यादीबाबत तसेच विद्यार्थ्यांकडून 
शासनाकडे तक्रारी आल्यास संस्थेवर कडक कारवाई करण्यात येईल. 


८) संस्थेतील ग्रंथालयास आवश्‍यक ती पुस्तके, नियतकालिके अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण 
परिषदेच्या मानकानुसार खरेदी करणे आवश्‍यक आहे. तसेच विद्यार्थ्यांना वाचनालयाचा 
पुरेपूर उपयोग होण्याच्या दृष्टीने ग्रंथालयात विद्यार्थ्यांना अभ्यासिकेची सोय करणे 
आवर्यक आहे. तसेच विद्यार्थ्यांना अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषदेच्या मानकाप्रमाणे 
सर्व शैक्षणिक सोयीसुविधा (उदा. प्रयोगशाळा, वाचनालय, वर्गखोल्या इ.) करणे आवश्‍यक 
आहे. 


९) रँगिंग संदर्भात मा. सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश व महाराष्ट्र प्रोहिबिशान ऑफ रॅगिंग अँक्ट, 
१९९९ यांची कठोरपणे अंमळबजावणी करणे आवश्यक राहील. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मान्यता-२०२३/प्र.क्र.६३/तांशि-४ 


qo) एकाच व्यवस्थापनाखालीळ विलीन होणाऱ्या संस्थांमधील अभ्यासक्रमांची प्रस्तुत 
विलीनीकरणानंतरची प्रवेश क्षमता अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, नवी दिल्ली यांनी 
शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ करीता मंजूर केल्याप्रमाणे राहील. 


११) ज्या संस्थेतील अभ्यासक्रम बंद होणार आहेत अशा संस्थेकडून शासनाची वसूली अद्यापही 
थकीत असल्यास त्याचा भरणा करणे संस्था प्रमुखांवर बंधनकारक राहील. 


१२) संस्थेमध्ये सदर अभ्यासक्रम राबविण्यासाठी आवश्‍यक स्थावर जंगम मालमत्तेविषयी या 
संस्थेने शासनाकडून किंवा कोणत्याही वित्तीय संस्थेकडून कर्ज घेतले असल्याचे 
निदर्शनास आल्यास त्यांची परतफेड करण्याची सर्वस्वी जबाबदारी संस्थेची राहील. 


१३) संस्थेतील संबंधीत अभ्यासक्रम टप्प्याटप्प्याने बंद करताना त्या संस्थेतील प्रवेशित 
विद्यार्थ्यांना व माजी विद्यार्थ्यांना अभ्यासक्रम पूर्ण होईपर्यंत शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध 
करून देण्याची व परीक्षेस बसण्याची व्यवस्था करणे संस्थेवर बंधनकारक राहील. संस्थेने 
या शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध करून न दिल्यास, संस्थेविरूध्द नियमानुसार कारवाई 
करण्यात येईल व शासनाकडे ठेवलेली संचित ठेव शासन जमा करण्यात येईल. 


१४) संबंधीत बंद होणाऱ्या अभ्यासक्रमासाठी नियुक्‍त केलेल्या संस्थेतील शिक्षक व कर्मचारी 
यांना नियमानुसार देय असलेले वेतन, वेतन भरपाई व अन्य आर्थिक प्रदानांचे भुगतान 
करणे संस्थेस बंधनकारक राहील. 


२. याशिवाय संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई व संबंधित विद्यापीठ यांनी घाळून 
दिलेल्या अन्य अटी व शार्ती सर्व संस्थांना लागू राहतील. 


३. BET SRA संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य यांच्याकडे प्रोसेसिंग फी अदा केलेली 
नाही, त्या संस्थांकडून संचालकांनी अंतीम मान्यता देण्यापूर्वी ती वसूल करावी व केंद्रीभूत प्रवेशा 
प्रक्रियेमध्ये या शासन मान्यतेनुसार अभ्यासक्रमाचा समावेश होण्याकरिता संचालक, तंत्र शिक्षण 
यांनी आवश्‍यक ते आदेशा पुढील १५ दिवसाच्या आत निर्गमित करावेत. 


छ. हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०७१८१०४५१८८५०८ असा आहे. हा 
आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेझानुसार व नावाने, 
NITIN JYOTINATH 
GHIRATKAR = 
(नि.ज्यो.घिरटकर) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 
१. संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
२. सर्व सहसंचालक, तंत्र शिक्षण, विभागीय कार्यालये (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत). 
३. सर्व अकृषि विद्यापीठांचे कुलसचिव (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत) 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मान्यता-२०२३/प्र.क्र.६३/तांशि-४ 


oC 


. कुलसचिव, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठ, लोणेरे, जि.रायगड 

५. संबंधित संस्था (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत) 

६. अतिरिक्‍त सचिव (तांत्रिक), भारत सरकार, अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, ७ वा मजला, 
चंद्रळोक भवन, जनपथ, नवी दिल्ली - ११० ००१. 

७. सहायक शिक्षण सल्लागार (तांत्रिक), भारत सरकार, मनुष्यबळ विकास मंत्रालय (शिक्षण 
विभाग), नवी दिल्ली. 

८. विभागीय अधिकारी, अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, पश्चिम विभागीय कार्यालय, 
इंडस्ट्रियल इन्श्युरन्स बिल्डींग, २ रा मजला, चर्चगेट, मुंबई. 

९. निवड नस्ती/तांशि-४. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


1 1-43357059247 | 1-43357059247 
42 वि 


2 43367156883 | 1-43367156883 


Annexure A 


Higher and Technical Education Department Government Resolution No.Manyata-2023/C.R.63/TE-4, Dated-19th July, 2023. 


DR V K PATIL COLLEGE OF 
ENGINEERING AND 
TECHNOLOGY, AURANGABAD 
ROAD, GAD PATI, 
OSMANABAD 


KARANJEKAR COLLEGE OF 
ENGINEERING AND 
MANAGEMENT, NAGZIRA 
ROAD, SAKOLI 


OSMANABAD 


BHANDARA 


Private-Self 
Financing 


Private-Self 
Financing 


ENGINEERING AND 
TECHNOLOGY 


Dr. Babasaheb 
Ambedkar 
Technological 
University, Lonere 


ENGINEERING AND 
TECHNOLOGY 


Dr. Babasaheb 
Ambedkar 
Technological 
University, Lonere 


Rashtrasant 


MANAGEMENT 
Tukadoji Maharaj 


MCA Nagpur University, 
Nagpur 


Page 1 of 1 


oa 


UNDER 
GRADUATE 


UNDER 
GRADUATE 


POST GRADUATE 


Name of Course Intake 
Approved 
for 2022-23 


ARTIFICIAL 


Approved for 
2023-24 


30 
INTELLIGENCE (Al) 


CIVIL ENGINEERING 


COMPUTER SCIENCE 
AND ENGINEERING 


ELECTRICAL शिळ 
ENGINEERING 


MECHANICAL | 
ENGINEERING 
CIVIL ENGINEERING 10 


COMPUTER SCIENCE 
AND ENGINEERING 


ARTIFICIAL 
INTELLIGENCE (Al) 


FIREENGINEERING | iO 


MBA 


MCA 


Permanent Id 


Code 


Daa istrict 


Annexure B 


HTED G.R.No.Manyata-2023/C.R.63/TE-4, Dated- 19th July, 2023. 
List of Increase in intake / New courses , New Programe, Division Full and Intake Restoration in existing institute, Approved by AICTE for A.Y. 2023-24 


Institution 


Type 


Institute 


Institute 


Approved 
for 2023- 
24 


1-6969851 


1- 
612895941 


3423151२६६ L.R. TIWARI COLLEGE OF 


ENGINEERING 


3462/VPM'S MAHARSHI PARSHURAM 


COLLEGE OF ENGINEERING 


THANE 


RATNAGIRI 


Private-Self 
Financing 


Private-Self 
Financing 


ENGINEERING 
AND 
TECHNOLOGY 
ENGINEERING 
AND 
TECHNOLOGY 


Mumbai University, 
Mumbai 


Mumbai University, 
Mumbai 


GRADUATE 


UNDER 
GRADUATE 


INFORMATION 
TECHNOLOGY 


COMPUTER ENGINEERING 


ae 
440681303 


1- 
440681303 


6444/SHRIRAM INSTITUTE OF 


ENGINEERING AND 
TECHNOLOGY(POLYTECHNIC), 
PANIV 


6444/SHRIRAM INSTITUTE OF 


ENGINEERING AND 
TECHNOLOGY(POLYTECHNIC), 
PANIV 


Private-Self 
Financing 


Private-Self 
Financing 


ENGINEERING 
AND 
TECHNOLOGY 


ENGINEERING 
AND 
TECHNOLOGY 


Dr. Babasaheb 
Ambedkar 
Technological 
University, Lonere 


Dr. Babasaheb 
Ambedkar 
Technological 
University, Lonere 


UNDER 
GRADUATE 


UNDER 
GRADUATE 


MECHANICAL 
ENGINEERING 


COMPUTER ENGINEERING 


1- 
440681303 


6444/SHRIRAM INSTITUTE OF 


ENGINEERING AND 
TECHNOLOGY(POLYTECHNIC), 
PANIV 


Private-Self 
Financing 


ENGINEERING 
AND 
TECHNOLOGY 


Page 1 of 1 


Dr. Babasaheb 
Ambedkar 
Technological 
University, Lonere 


UNDER 
GRADUATE 


CIVIL ENGINEERING 


ANNEXURE C 
Higher and Technical Education Department Government Resolution No.Manyata-2023/C.R.63/TE-4, Dated-19th July, 2023. 
List of Course Closure / Division Closure / Reduction Intake in Existing UG and PG course for A.Y. 2023-24 


Institute Name & Address ag i jority! | Womenin Program University NameofCourse IntakeAp | IntakeAp 
nstitute | stitute provedfo | provedfo 
2022-23 | r2023-24 


3462|VPM'S MAHARSHI PARSHURAM RATNAGIRI Private-Self ENGINEERING AND Mumbai University, UNDER MECHANICAL 
61289594 COLLEGE OF ENGINEERING Financing TECHNOLOGY Mumbai GRADUATE ENGINEERING 


1 


Page 1 of 1 


Annexure D 
Higher and Technical Education Department Government Resolution No.Manyata-2023/C.R.63/TE-4, Dated-19th July, 2023. 
List of Change of Course Name in Existing Institutes, Approved by AICTE for A.Y.2023-24 


3462|VPM'S MAHARSHI PARSHURAM _|RATNAGIRI ENGINEERING AND |Mumbai UNDER ELECTRONICS AND ELECTRONICS AND 
612895941 COLLEGE OF ENGINEERING, TECHNOLOGY University, GRADUATE TELECOMMUNICATION |COMPUTER 
AT.POST. VELNESHWAR, Mumbai ENGINEERING ENGINEERING 
HEDVAI - PALSHET ROAD 


Annexure E 
HTED Government Resolution No.Manyata-2023/C.R.63/TE-4, Dated-19th July, 2023. 
List of Merger of Institutions under the same Trust / Society /Company operating in the same Campus or City , Approved by AICTE for A.Y.2023-24 


Program Name of Course Intake Intake 
Address of Merger Address of the Institute after Approved for | Approved for 
Instituions Merging 2022-23 2023-24 
PARENT INSTITUTION 6976-Indira College of MANAGEMENT Savitribai Phule Pune POST GRADUATE M.B.A. (Services Management) 
6976-Indira College of Management Studies, Sr.No. 64,65, University, Pune 
Management Studies, Sr.No. Gat No. 276, At Post Parandwadi, 
64,65, Gat No. 276, At Post Near Somatnephata, Tal.Maval, 
Parandwadi, Near Somatnephata, |Dist. - Pune - 410 506 
Tal.Maval, Dist. - Pune - 410 506 
POST GRADUATE 
CHILD INSTITUTION 
6777- Indira Global Business 
School, Sr.No. 64,65, Gat No. 276, 
At Post: Paradwadi, Near 
Somatnephata, Tal. Maval, 
Dist.Pune - 410 506 


